आस्थापनेवरीळ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.४९/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- १७ मार्च, २०१८. 


पहा : १) न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय, नांदेड यांचे पत्र जा.क्र.-प्रशासन/ १०३/ 
२०१८, दि.२४.१.२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 
कौटुंबिक न्यायालय, नांदेड यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 


आस्थापनेवरील १२ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. २ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कौटुंबिक 
न्यायालय, नांदेड येथील १२ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

कौटुंबिक न्यायालय, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या GRASS अ प्रमाणे दर्शविलेल्या 
एकूण १२ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०१८ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये- 
(09)(02) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाळी" 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५ मार्च, २०१८ द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.४९/का- नऊ 


ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८०३१७११४७४७२३१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 


S a al t (0 ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law 
And Judiciary Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

S 1 2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579c 

a mM p a t t | bedaaaef30f215ceda096e4e407797, 


serialNumber=0cb1b0de020015cf6d1f800579271f4 
816460b1802c2ae247dd6dd6f47462cd3, 


Navagire दोडा eso 
(सं. सं. नवगिरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नांदेड, 
३) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
४) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

७ विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.४९/का- नऊ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक कौटुंन्या -१११८/प्र.क्र.४९/का-नऊ 
दिनांक: १७ मार्च, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 
अस्थायी पदे : कौटुंबिक न्यायालय, नांदेड 


न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा 
क्रमांक व दिनांक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


